वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीतील 
निवासी इमारतींची परिरक्षण व 
दुरुस्तीसाठी नवीन लेखाशीर्ष निर्माण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.११/अर्थ-२ 
मंत्रालय, (मुख्य इमारत) चौथा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० डिसेंबर, २०२३ 


वाचा :- महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-॥, नागपुर यांचे कार्यालयाचे 
पत्र क्रमांकः क्र.टि.एम./जिआर.॥ /युओआर-२७/१२ दिनांक १३.०४.२०२३ 
प्रस्तावना : 


वांद्रे येथील शासकीय निवासस्थाने ही राज्याच्या राजधानीत कार्यरत असणाऱ्या बहुतांश 
शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना उपलब्धतेनुसार वापरण्यास दिली जातात. मुंबई मधील 
खाजगी इमारतींचे भाडे तुलनेने जास्त असल्याने बहुतांश कर्मचारी वांद्रे येथील शासकीय 
निवासस्थानात राहणे पसंद करतात. त्यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेल्या निवासी 
इमारतींचा सातत्याने वापर होत असतो. त्यामुळे सदर इमारतींचे दुरुस्ती व देखभालीची कामे 
सातत्याने हाती घ्यावी लागतात. सदर शासकीय निवासस्थाने राज्य राजधानीच्या मध्यवर्ती भागात 
असल्याने एकंदरीत तेथील इमारतींची व परिसराची स्वच्छता व टापटीपता राखणे याला अनन्य 
साधारण महत्व आहे. सदर इमारती या जवळपास ५० वर्षे जुन्या आहेत. सदर इमारतींचा सातत्याने 
वापर होत असल्याने तसेच मागील चार पाच वर्षात झालेली अतिवृष्टी, पूर, वादळे यामुळे सदर 
इमारतींना मोठ्या प्रमाणात क्षती पोहचली आहे. त्यामुळे इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे 
मोठ्या प्रमाणात हाती घ्यावी लागत आहेत. मात्र सदर इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता पुरेशा 
निधी उपलब्ध होत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात दुरुस्तीची कामे हाती घेणे शाक्य होत नाही. 

उपरोक्त वस्तुस्थितीचा साकल्याने विचार करता वांद्रे येथील शासकीय इमारतींच्या 
दुरुस्ती व परिरक्षणाकरीता विशिष्ट ठोस स्वरुपात निधी उपलब्ध करुन दिल्यास तेथील इमारतींचे 
आयुर्मान वाढेल. त्यामुळे या इमारतींवर वारंवार दुरुस्ती खर्च करण्याची आवश्‍यकता भासणार 
नाही. शहराच्या मध्यभागी असलेला शासकीय निवास परिसर स्वच्छ, सुंदर व टापटीप राहील 
त्यामुळे राज्य शासनाच्या चांगल्या कामाचे प्रतिबिंब जनतेस दिसेल. सद्यस्थितीत सदर इमारतींच्या 
दुरुस्ती व परिरक्षणाकरीता अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई यांना निधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येतो. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई अंतर्गत इतर 
चार उपविभाग असल्याने व त्यामध्ये प्रामुख्याने मंत्रालय, राजभवन, विधानभवन, मा.मंत्री 
महोदयांची निवासस्थाने व कार्यालये, न्यायालयीन इमारती व निवासस्थाने इ. महत्वपुर्ण 
इमारतींच्या दुरुस्ती व परिरक्षणाचा समावेश असल्याने उपलब्ध झालेला बहुतांश निधी या 
इमारतींच्या परिरक्षण व दुरुस्तीसाठी प्राधान्याने खर्च करावा लागतो. त्यामुळे वांद्रे येथील शासकीय 
निवासस्थानांसाठी अत्यंत अल्प निधी उपलब्ध होतो. सबब वांद्रे येथील निवासी व कार्यालयीन 
इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्षाची निर्मिती करुन त्यामध्ये अर्थसंकल्पात 
तरतूद करणे अत्यावश्‍यक आहे. सदर निधी अर्थसंकल्पीत करण्याकरीता नवीन लेखाशीर्ष निर्माण 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.११/अर्थ-२ 


शासन निर्णय: 


वांद्रे येथील निवासी इमारतींच्या परिरक्षण व दुरुस्ती या प्रयोजनाकरीता 


पुढीलप्रमाणे लेखाशिर्ष निर्माण करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


मराठी इंग्रजी 

मागणी एच-३ Demand | H-3 

क्रमांक 

प्रधान २२१६ गृहनिर्माण Major 2216 Housing 

लेखाशिर्ष Pea 

उप प्रधान ०५, एकत्रित सर्वसाधारण Sub 05- General Pool 

लेखाशीर्ष निवासव्यवस्था- बांधकाम nie _ Accommodation-Construction 

गौण शीर्ष ०५३, परिरक्षण व दुरुस्ती Minor 053, Maintenance and Repairs 

Head 

गट शीर्ष (०४) निवासी इमारतींचे परिरक्षण व =| Group (04) Maintenance and Repairs 
दुरुस्ती Head of Residential Buildings 

उप गट (०४) (२७) वांद्रे येथील शासकीय Sub (04) (27) Maintenance and 

si | वसाहतीतील निवासी इमारतींचे | 9९५० | Rema of Revlon 
परिरक्षण व दुरुस्ती (अनिवार्य) Colony at Bandra (Committed 
(२२१६३२१२) ) (22163212) 

उद्दिष्ट २७, लहान बांधकामे Object | 27, Minor Works 


०२. सदरचा शासन निर्णय हा महालेखापाल, महाराष्ट्र-॥, नागपुर यांच्या उक्त वाचा येथील 
पत्र तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.०९/अर्थ-१२ दिनांक ०५/०५/२०२२ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या मान्यतेने व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


03. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३१२२०१०५३२१३३१८ असा आहे. हा आदेश 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


०७८ WwW A -5 


PRASHANT 5 


Digitally signed by PRASHANT S HADAMBAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mah 

2.5.4.20: bd213059ef821a6b991 1 0ee3fcc8fa5al 18233e996b8de5 
dfcb952b7e54f, 

733773607 1DD314BDFFB3AC5F6CBB892051 EA3F, 


pseudonym=C: 
seri imber=A780113293492D7D7CF24D6FBA7E918480BF64A1ED9 
59BFBSGAE4898BDEAB6D 1, cn=PRASHANT S HADAMBAR 
a 


ite: 2023.12.20 11:37:09 +05'30' 


(Walid हाडंबर ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
अपर मुख्य सचिव, (वित्त) मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


५. अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सचिव, (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.११/अर्थ-२ 


८. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई. 

९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, उत्तर मुंबई विभाग, मुंबई. 
१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

११. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

१३. वित्त विभाग (व्यय-११/अर्थ-१२), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती (कार्यासन अर्थ-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


